महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन 
शाखा) या संवर्गातील शिक्षणाधिकारी व 
तत्सम या पदावरील १ अधिकाऱ्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-पकास-२४२१/प्र.क्र.७४/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - ०९ जुले,२०२१ 


वाचा :- १. शा.शि. व क्री.वि.,शा.नि. क्र. ससेप्र-४४१६/प्र.क्र.१६६/प्रशा-२, 
दिनांक १८.१२.२०१७. 
२. आयुक्त शिक्षण यांचे पत्र क्र. आस्था-अ/टे.क्र.१०६/परि.काळा/मशिसे/गट-अ/२०२१/ 
६५०, दिनांक ०४.०२.२०२१. 


प्रस्तावना:- 


उपरोक्त वाचा येथे नमूद अ. क्र.१ येथील दिनांक १८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
श्रीमती वैशाली पंकज वीर (श्रीमती वैशाली दत्तात्रय झनकर) यांची सरळसेवेने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा 
(प्रशासन शाखा) गट-अ संवर्गात शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर २ वर्षाच्या परिविक्षाधीन 
कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 

आयुक्‍त (शिक्षण) यांच्या दिनांक ०६.१०.२०१७ च्या पत्रान्वये परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 
करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. पायाभूत प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या व शासनाच्या 
प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी पूर्ण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे :- 


शासन निर्णय : 

शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या, 
उपरोक्त वाचा येथे नमूद अ.क्र.१ येथील दिनांक १८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-अ संवर्गात शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर कार्यरत सोबतच्या 
प्रपत्रामध्ये नमूद अधिकाऱ्यांचा त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ७ मध्ये नमूद दिनांकास परिविक्षाधीन 
कालावधी पूर्ण करण्यात येत असून रकाना क्रमांक ८ मध्ये नमूद दिनांकास त्यांची सेवा पुढे चालू 
ठेवण्यास शासन मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२१/प्र.क्र.७४/प्रशा-२ 


२. परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढी देण्यात याव्यात. 
तसेच संबंधितांच्या सेवापुस्तकात याची नोंद घेण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०७०९१५१८२१७१२१ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
टील ११118. 


SHELAR a Ce al 
(दीपक शोलार) 
अवर सचिव, , महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 
३) सर्व शिक्षण संचालक 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
५) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 
७) श्रीमती वैशाली पंकज वीर, शिक्षणाधिकारी ( आयुक्‍त शिक्षण यांचे कार्यालया मार्फत) 
८) निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२१/प्र.क्र.७४/प्रशा-२ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पकास-२४२१/प्र.क्र.७४ /प्रशा-२, दिनांक-०९ जुले, २०२१ सोबतचे सहप्रपत्र 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव शासन सेवेत शासन सेवेत । रकाना ४मधीळ  । परिविक्षा रकाना ६ मधील  । परिविक्षाधीन 
नियुक्तीच्या आदेशाचा | प्रथम रुजू दिनांकानुसार कालावधीत कारणांमुळे कालावधी 
दिनांक झाल्याचा परिविक्षाधीन घेतलेल्या एकूण | वाढलेला समाधानकारक पूर्ण 
दिनांक कालावधी पूर्ण अरजित/परिवर्तीत | परिविक्षाधीन केल्यामुळे शासन सेवा 
होण्याचा दिनांक । रजा इ. एकूण कालावधी पूर्ण ज्या दिनांकापासून पुढे 
कालावधी होण्याचा दिनांक । चालु ठेवावयाची आहे 
तो दिनांक. 
oul 2 3 धिक 5) षु द Ss] é 
7 श्रीमती वैश्ञाळी पंकज | शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि. | 98.92.2099 | 92.92.2098 १७ ०४.०१.२०२० ०५.०१.२०२० 
वीर (श्रीमती वैशाळी | क्र.ससेप्र-४४१६/ 
दत्तात्रय झनकर) प्र.क्र.१६६/ प्रश्‍ा-२, 
दिनांक १८.१२.२०१७. 
Digitally signed by DEEPAK VIJAY SHELAR 
DEEPAK VIJAY erie arin Sn 
SHELAR 0 शाही 
(दीपक शेलार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


